महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 


१५ अस्थायी पदे दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यंत 
पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वेद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमएचपी-२०१८/प्र.क्र.११८/१८/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन संकुल इमारत (मंत्रालय), ९ वा मजला 
लोकमान्य टिळक रोड, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८ 

वाचा :- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय शासन निर्णय क्रमांक :एमएचपी-२००१/ 

प्र.क्र.२६७ (२/प्रशा-२, दिनांक : २९/०६/२००४ 


2) वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय शासन निर्णय क्रमांक :एमएमआय- 
२००८/ प्र.क्र.२२/प्रशा-२, दिनांक : १५/०२/२००८ 


३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय शासन निर्णय क्रमांक :एमएचपी-२०१७/ 
प्र.क्र.९४/१७/प्रशा-१ दिनांक : २९/०३/२०१७. 
४) महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांक:ममाआसं/आस्था/५२/२०१८, 
दिनांक ०५/०१/२०१८. 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०५.०३.२०१८ 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे हया संस्थेसाठी मंजूर असलेल्या पदांचा आढावा 
पूर्ण होऊन त्यास संदर्भाधीन अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात आली आहे. 
सदर आढाव्याअंती महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे हया संस्थेच्या मान्य आकृतिबंधातील 
१७ अस्थायी पदे दिनांक २८/०२/२००९ पर्यन्त पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक (२) येथील 
शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात आली आहे. या १७ अस्थायी पदांपैकी वाहन चाळक (वर्ग-३) व 
सफाईगार (वर्ग-४ या अधिसंख्य घोषित करण्यात आलेल्या पदांवर कार्यरत असलेल्या 
कर्मचा-यांचे संस्थेतील रिक्‍त असलेल्या कनिष्ठ लिपीक व सफाईगार या स्थायी पदावर समाविष्ठ 
करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित १५ अस्थायी पदे वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये 
तसेच संदर्भाधीन क्रमांक ३ शासन निर्णयान्वये दिनांक २८.२.२०१८ पर्यन्त पुढे चाळू ठेवण्याबाबत 
मंजूरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्थचे कार्य चाळू ठेवण्यासाठी हया शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र "अ" व "ब" मध्ये दर्शाविळेली १५ अस्थायी पदे आवश्यक असल्याने वित्त 
विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक (५) अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार दिनांक 
१/३/२०१८ पासून दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यन्त खालील अटींच्या अधीन राहून पुढे चालू ठेवण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएचपी-२०१८/प्र.क्र.११८/१८/प्रशा-१ 


(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, असंक १००३/प्र.क्र.४७/२००३/वित्तीय सुधारणा, दिनांक 


१३/०८/२००३ मधील सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


(२) कंत्राटी पध्दतीने भरावयाची पदे कंत्राटी पध्दतीनेच भरण्यात यावीत व याबाबत भविष्यात 


कोणतीही सेवाविषयक अडचण, न्यायालयीन प्रकरण उद्भवणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


(३) कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांच्या प्रकरणी शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, 
दिनांक ९/७/२००३ व शासन निर्णय वित्त विभाग, दिनांक १०/०९/२००१ नुसार कार्यवाही 


करावी. 


२. हया १५ अस्थायी पदांवरील खर्च महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे या संस्थेला 


सन-२०१८-१९ या वित्तीय वर्षात खालील लेखाशिर्षाअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२२१० - 

Oo षु = 

१०५ - 

१०५ (०३) - 
१०५ (०३) (१७) 


वैद्यकीय सेवा, सार्वजनिक आरोग्य 
वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
विषमचिकित्सा 

वैद्यकीय महाविद्यालये 

महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 


हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥॥/99॥[॥9.90०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२८१३१२०००३१३ 


असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
DN: c= ernment Of 
run M. ८: 
° and D: tment, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5; 


a50897b7b2244d66593f50dd713da83 
860912503, cn=Arun M. Dahale 


Date: 2018.03.28 17:49:56 +05'30' 


सोबत : विवरणपत्र “अ” व “ब” (अ.मु.डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक-प्राध्यापक, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 
महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 


प्रति, 

१) 

२) 

३) 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

५ वित्त विभाग (वित्तीय सुधारण), मंत्रालय, मुंबई 
६  निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएचपी-२०१८/प्र.क्र.११८/१८/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : एमएचपी-२०१८/प्र.क्र.११८/१८/प्रज्ञा-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक : २८ मार्च, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र "अ" व "ब" 


विवरणपत्र "अ" (सध्या कार्यरत) 


अ.क्र पदनाम वेतन बंड (रुपये) ग्रेड वेतन (रुपये) | पदांची संख्या 
ee cl अधिव्याख्याता । पीबी-२९३००-३४८०० ५४०० 2) 
2 समोपदेष्टा पीबी-२ ९३००-३४८०० ४३०० a a 
अधिपरिचारीका । पीबी-२ ९३००-३४८०० ४२०० ४ 
एकूण ७ 
विवरणपत्र "ब" (सध्या रिक्‍त) 
अ.क्र पदनाम वेतन बॅड (रुपये) ग्रेड वेतन | पदांची संख्या 
(रुपये) 
=a अधिव्याख्याता पीबी-२ ९३००-३४८०० | ५४०० दिक डा 
2 सहयोगी प्राध्यापक । १५०००/- (करार aa a 
पध्दतीने एकत्रित वेतन) 
३ अंशकालीन अधिव्याख्याता । १५००/- द.म.कायम i] शिंगी 
(मनोविकृती चिकित्साशास्त्री । एकत्रित वेतन 
४  ।अंशकालीन अधिव्याख्याता । १५००/- द.म.कायम 7 शि 
१) मनोविकृती चिकित्साझास्त्र | एकत्रित वेतन 
२) मज्जातंतू झास्त्र १५००/- द.म.कायम 
एकत्रित वेतन डा १ 
५  ।अंडशकालीन सहयोगी | २०००/- द.म.कायम | aa 
प्राध्यापक एकत्रित वेतन 
६ | कनिष्ठ लिपिक पीबी-१ ५२००-२०२०० १९०० ia 
७ । सामाजिक कार्यकर्ता ५००००/- (करार | शशी 
पध्दतीने एकत्रित वेतन) 
एकूण पदे ८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


